नाशिक विभागातील तदर्थ पदोन्नतीने 
कार्यरत नायब तहसिलदार यांची सन 
२०२०-२१ व २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात 
सरळसेवेच्या कोटयातील Raq पदांवर 
तदर्थ पदोन्नती यापुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक:- २४ जुले, २०२४. 


वाचा :- 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था-३/)०॥१5५</ 
१७०५१०० / २०२४/२०२४, दि.१४.०३.२०२४ 


शासन आदेटा:- 


नाशिक विभागातील नायब तहसिलदार या संवर्गात यापूर्वी तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत असलेल्या 
खालील नायब तहसिलदार यांची सन २०२०-२१ व २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात विभागीय पदोन्नती 


समितीच्या दि.१३.०३.२०२४ च्या बैठकीतील शिफारसी व सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने 
सरळसेवेच्या कोटयातील पदांवर परिच्छेद क्र.२ येथील अटीच्या अधिन राहून सध्या ज्या पदावर कार्यरत 
आहेत त्याच पदावर तदर्थ पदोन्नती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहेत. 


१) अव्वल कारकुन संवर्ग:- 


अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव जात शेरा 
क्रमांक प्रवर्ग 
1 १_| २ ३ शिका 
i २४०२ _  श्रीम.बी.जी.घोरपडे खुला ।सन २०२०२-१ च्या निवडसूचीतून दिव्यांग 
(दिव्यांग, गड-ड) दिव्यांग | आरक्षणानुसार देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती पुढे 
सुरु ठेवण्यात येत आहे. 
२४८७ । श्री. राजेश केसरसिंग" अजा ।सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून दिव्यांग 
वळवी (दिव्यांग, गट-ब) दिव्यांग | आरक्षणानुसार देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती पुढे 
सुरु ठेवण्यात येत आहे. 
२) मंडळ अधिकारी संवर्ग:- 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 
Ea २ ३ i lC 
| १५३१ | श्री. विजय भाईदास पाटील | इमाव ।सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून दिव्यांग 
(दिव्यांग, गट-आ) दिव्यांग | आरक्षणानुसार देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती पुढे 
सुरु ठेवणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


२. सदर तदर्थ पदोन्नती नियमित कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून पुढे 


चालु ठेवण्यात येत आहे:- 


१) 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील 
नायब तहसिलदारांची तदर्थ पदोन्नती पुढे चालु ठेवण्यात येत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.२०.०४.२०२३ 

रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर तदर्थ पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात यापुढे चालु ठेवण्यात येत असल्याने उक्त 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 

शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन सदर 

निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची संपुर्ण 
जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाची राहील. 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.११०९/२०२३/का.१२, दि.०१.१२.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने सदर तदर्थ पदोन्नती पुढे चालु ठेवण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२४१६३७००६६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


SHRIKANT 
MADHUKAR MOHITE # 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. जिल्हाधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 
९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत). 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


